राज्य पोलीस सेवेतील “पोलीस उप अधीक्षक 
सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) ” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना .... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेदा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(२)/पोल-१(आ), 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २७ मे, २०१५. 


वाचा : पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दिनांक २२ मे, २०१५ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


शासन आदेठा 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(१) आणि २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार, 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने “पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी)” या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्याची पदस्थापना 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


डा. प्रतिक भालचंद्र देठापांडे 


सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 


राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 


| dear (अभियांत्रिकी), भायखळा, | मुंबई. 
मुंबई. 
श्री. नितीन अनंत जुवेकर । पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी पोलीस उप अधीक्षक, 
२ Gear (अभियांत्रिकी), अमरावती | बिनतारी संदेश 
परिक्षेत्र. (अभियांत्रिकी, नागपूर 
परिक्षेत्र. 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन पदावरील नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य न्यायालयाचे स्थगिती आदेशा असल्यास, ते विचारात 
घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 


पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवऱयक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


शासन आदेडा PATH: रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(२)/पोल-१(अ), 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५२७१३०४४८३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h aru S h | | a Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chandrakant Tambekar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 


Tambekar Date: 2015.05.27 21:02:54 08°30 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


: महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
* मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

: मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

«५  निवासीलेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

*« पोलीस आयुक्त, अमरावती/नागपूर/मुंबई. 

« पोलीस अधीक्षक, अमरावती/नागपूर. 

« जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नागपूर. 

: संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

७ निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


